आदिवासी उपयोजनांतर्गत “शाळेय 
शिक्षण” या उपशिर्षाखाळी सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत 


करण्याबाबत. . 
लेखाशिर्ष (२२०२ १९०१) (राज्य स्तरीय 
योजना) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.०४/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २मार्च, २०१९. 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ व दि.२५.०१.२०१९ 

२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग समक्रमांक दि.९.०४.२०१८ व दि.४.१२.२०१८ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, नस्ती क्रमांक- पुरक २९१८- प्र.क्र.(६८/१८) अर्थसंकल्प. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी उपयोजनांतर्गत मागणी क्र.टी-५, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, जनजाती क्षेत्र 

उपयोजना, ०२- माध्यमिक शिक्षण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
०२) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, लेखाशिर्ष (२२०२ १९०१), ३६- सहायक अनुदाने 
(वेतन) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता रु. ५३६०.९१ लाख इतका निधी मार्च २०१८ 
मध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला निधी वाचा क्र.२ येथील 
शासन निर्णयांन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
२. आता, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार 
उपरोक्त योजनेसाठी लेखाशिर्ष ( २२०२ १९०१ ), ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली 
नोव्हेंबर,२०१८ च्या विधानमंडळ अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत करण्यात आळेला 
रु.१००.२५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता fest आहे. त्यानुसार 
सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, लेखाशिर्ष ( २२०२ १९०१ ), ३६- सहायक अनुदाने 
(वेतन) या लेखाशिर्षाखाली रु.१००.२५ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) 
वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. नियंत्रण अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 
मंजूर आराखडयानुसार सदर निधी याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक उद्िष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास 
विभाग व झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना 
देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च 
स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 
५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्‍त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ येथे नमूद शासन परिपत्रकांन्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४/ व्यय-१४, दि. 
७/०२/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.सदर शासन 
परिपत्रकांन्वये विहित करण्यात आलेल्या अटी व arial पूर्तता करण्याबाबत शाळेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाने दक्षता घ्यावी. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०११९१३२६९४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R a V | Nn d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a aa) b a if fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute 11110. 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 
५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग (अर्थ-१९ ) / ( व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्यासन अधिकारी (कार्या.११) /निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


